१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या 
अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या बहुक्षेत्र विकास 
कार्यक्रमातर्गत (MsDP) राज्यातील संबंधित ०९ 
जिल्हयातील ०८ गट व ०६ शाहरांमध्ये सायबर ग्राम 
योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता उर्वरित ५०% 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साग्रायो-२०१४/प्र.क्र.१५४/का.७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ नोव्हेंबर, २०१९ 
वाचा :- १. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली 
यांचे पत्र क्र-२०१४/२/७.००, दि.११/०९/२०१४ 
२. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली 
यांचे पत्र क्र.३/१२/२०१५-॥॥७)०?,दि.१७/१२/२०१५ 
३. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली 
यांचे पत्र क्र. 3/13 (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)/2013-PP, 
दि.२६/०९/२०१६ 
४. शासन ज्ञापन अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. साग्रायो- 
२०१४/प्र.क्र.१५४/का-७, दि. २८/०२/२०१७. 
५. शासन निर्णय क्र. साग्रायो-२०१४/प्र.क्र.१५४/का.७,दि. २८.०२.२०१६ 
६. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली 
यांचे पत्र क्र. ॥॥७9२/१२०/२०१७-॥॥७०)०२-॥॥0॥/॥५, दि.२४/०९/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाने अल्पसंख्यांक बहूल 
गट व इाहरांसाठी बहु क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MsDP) सुधारितरीत्या कार्यान्वित केला असून, या 
कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील बुलडाणा (चिखली, शेगाव, खामगाव, बुलडाणा गट), वाशिम (मंगरुळपीर व 
कारंजा गट), हिंगोली (हिंगोळी गट), यवतमाळ (नेर गट), परभणी (परभणी Bey), जालना (जालना 
शहर), लातूर (लातूर व उदगीर शहर), बीड (परळी ATS), MOM (चोपडा AES) या ०९ जिल्हयातील 
०८ गट व ०६ शहरांचा समावेश केला आहे. 

केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.(१ येथील पत्रान्वये बहु क्षेत्र विकास कार्यक्रमातंर्गत (MsDP) संबंधित 
०९ जिल्हयातील ०८ गट व of शहरांमध्ये सायबर ग्राम योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मार्गदर्शक 
सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर योजनेची अंमल बजावणी CSC e- governance Service India 
1॥1॥60,नवी दिल्ली (CSC-SPV) यांच्या मार्फ़त राबविण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला होता. 
मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन राज्यातील संबंधित ०८ गट व of शहरामध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्यासाठीच्या प्रकल्प अहवालासोबत सायबर ग्राम योजनेचे प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव, यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः साग्रायो-२०१४/प्र.क्र.१५४/का.७ 


अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या सहमतीने दि.७.११.२०१५ अन्वये केंद्र शासनास 
पाठविण्यात आले होते. 


१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या बहु क्षेत्र विकास कार्यक्रमातंर्गत गठित शक्‍तिप्रदान 
समितीने दि.१४/१२/२०१५ रोजी झालेल्या १०६ व्या बैठकीत राज्यातील संबंधित ०८ गट व ०६ 
शहरातील सायबर ग्राम योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता एकूण रु.४३५.४० लाख इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे संदर्भ क्र.(२) अन्वये कळविण्यात आले आहे. संदर्भ क्र. (३) येथील 
आदेशाद्वारे केंद्र शासनाने संबंधित of गट व of Berle सायबर ग्राम योजनेच्या 
अंमलबजावणीकरिता केंद्र हिऊ्यातील पहिल्या टप्प्यातील रक्‍कम मंजूर/वितरित केली आहे. संदर्भ क्र. 
(४ येथील शासन ज्ञापनाव्दारे राज्यातील संबंधित ०८ गट व og शहरातील सायबर ग्राम योजनेच्या 
अंमलबजावणीस प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. (४ व (५) ला अनुसरुन 
सायबर ग्राम योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता मंजूर/वितरित करण्यात आलेली केंद्र हिऱड्यातील 
पहिल्या टप्प्यातील रु.१,३०,६२,०००/- तसेच राज्य हिळड्यातील पहिल्या टप्प्यातील रु.८७,०८,०००/- 
इतकी अशी मिळूण एकूण रु.२,१७,७०,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी सतरा लाख सत्तर हजार फक्त) 
इतकी रक्‍कम संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना मंजूर करुन वितरित 
करण्यात आली आहे.सदर पहिल्या टप्प्यातील वितरित केलेल्या निधीचे (केंद्र-राज्य) उपयोगिता 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. 


संदर्भ क्र.(६) येथील आदेशाद्वारे केंद्र शासनाने MsDP afl संबंधित ८ गट व ६ शहरातील 
सायबर ग्राम योजनेकरीता केंद्र हिऱ्यातील दुस-या टप्प्यातील उर्वरित रु.१३०.६२ लाख इतका निधी 
मंजूर/वितरित केला आहे.त्यास अनुसरुन सायबर ग्राम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र हिश्यातील 
दुस-या टप्प्यातील रु.१३०.६२ लाख आणि राज्य हिऱ्यातील दुस-या टप्प्यातील रु.८७.०८ लाख इतका 
निधी मिळून एकूण रु.२१७.७० लाख इतका निधी संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, 
पुणे यांना मंजूर करुन वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भ क्र. (६) येथील केंद्र शासनाच्या आदेशास अनुसरुन राज्यातील संबंधित ०८ गट व ०६ 
शहरातील सायबर ग्राम योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र + राज्य हिक्यातील दुस-या टप्प्यातील 
एकूण रु.२,१७,७०,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी सतरा लाख सत्तर हजार फक्त) इतकी रक्‍कम 
संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना विहीत अटींनुसार पुढील तक्त्यातील 
स्तंभ क्र.(८) व (९) प्रमाणे मंजूर करुन वितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साग्रायो-२०१४/प्र.क्र.१५४/का.७ 


अ. | गट प्रकल्प किंमत एकूण केंद्रराज्य हिस्सा वितरीत वितरीत पहिला | वितरित | वितरित 
क्र. प्रकल्प पहिला हप्ता हप्ता करावयाचा करावयाचा 
(केद्र हिस्सा) (राज्य हिस्सा) | दुसरा हप्ता | दुसरा हप्ता 
(केंद्र हिस्सा) | (राज्य हिस्सा 
aE ३. |. ४ | ५ द | ७____| ८ ९ 
क | बूलढाणा 
१ | arate 0.4444 | २००० ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
2 | चिखली गट ॥.१५५५ | २००० ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
३ | बूलढाणा गट fo.9444 २००० ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
४ | खामगाव गट .9444 २००० ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
एकूण १२४.४ ३७.३२ २४.८८ ३७.३२ २४.८८ 
ख | वाशिम 
५ | मांगरुळपीर 0.9444 २००० ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
६ | कारांजा गट ।०.१५५५ २००० ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
एकूण ६२.२ १८.६६ १२.४४ १८.६६ १२.४४ 
ग | यवतमाळ 
७ | नेर गट ०.१५५५ २००० ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
एकूण ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
| घ | हिंगोली 
८ | हिंगोली गट | 0.9444 २००० ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
एकूण ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
ड | जळगाव 
९ | चोपडा शहर | ०.१५५५ २००० ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
एकूण ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
aq | परभणी 
१० | परभणी शहर । 0.9444 २००० ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
एकूण ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
|B | जालना 
११ | जालना शहर । ०.१५५५ २००० ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
एकूण ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
a | बीड 
१२ | परळी शहर ०.१५५५ २००० ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
एकूण ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
| st | लातूर 
१३ | लातूर हाहर ।०.१५५५ २००० ३१.१ ९.३३ ६.२२ ९.३३ ६.२२ 
१४ | उदगीर शहर 0.9444 २००० ३१:१ ९.३३ ६.२२ 8.33 ६.२२ 
एकूण ६२.२ १८.६६ १२.४४ १८.६६ १२.४४ 
एकूण(कते ४३५.४ १३०.६२ ८७.०८ १३०.६२ ८७.०८ 
झ) 


शासन निर्णय क्रमांकः साग्रायो-२०१४/प्र.क्र.१५४/का.७ 


४. उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(८) व (९) प्रमाणे सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात बहुक्षेत्रिय 
विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील संबंधित of गट व ०६ Bewley सायबर ग्राम योजनेच्या 
अंमलबजावणीकरिता केंद्र fesse पहिल्या टप्प्यातील रु.१,३०,६२,०००/- तसेच राज्य 
हिऱऱ्यातील पहिल्या टप्प्यातील रु.८७,०८,०००/- इतकी अशी मिळून एकूण रु.२,१७,७०,०००/- 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी सतरा लाख सत्तर हजार फक्‍त) इतका निधी संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ 
शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना सुपूर्द करण्यात येत असून याकरिता ते आहरण व संवितरण अधिकारी 
आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 


५. सन २०१९-२० या वर्षात संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना 
उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(८) व (९) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या मर्यादेत 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून आहरित व संवितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत 
आहे. संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमांतर्गत 
सायबर ग्राम योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता आहरित केलेली रक्कम प्रधान सल्लागार, CSC e- 
Governance Service India ltd. नवी दिल्ली (CSC-SPV) यांना विहीत अटींनुसार रितसर वितरित 
करावी. 


६. शासन पत्र, क्र.अविवि-२०१५/प्र.क्र.६८/का.७, दि.२८/०३/२०१६ मधील निर्देशानुसार MsDP 
अंतर्गत मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र-- राज्य हिश्यांतर्गत वितरीत करण्यात 
आलेला निधी सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवण्यात यावा. 


७. केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या दि.१६.०२.२०१५ रोजीच्या पत्रातील 
सूचनानुसार बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रमाअंतर्गत (MsDP) वितरीत करण्यात येणा-या निधीस VAT वा 
कोणत्याही प्रकारचे विभागीय कर लागू राहणार नाहीत. 


८. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / 
CAG च्या निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शार्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता 
संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित 
करण्यापूर्वी संबंधितानी शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन 
आदेशा / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व 
महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम 
चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवऱ्यक राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात 
जमा करता येणार नाही. 


९. प्रधान सल्लागार, CSC e- Governance Service India ltd. नवी दिल्ली (CSC-SPV) यांनी 
MsDP अंतर्गत मान्यताप्राप्त सायबर ग्राम योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र व राज्य हिश्यातंर्गत 
प्राप्त झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR) 
विहित नमुन्यात (अद्यावत छायाचित्रांसह) संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचाळनाळलय, पुणे 
यांना सादर करावीत. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः साग्रायो-२०१४/प्र.क्र.१५४/का.७ 


१०. केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या दि.१४/१२/२०१५ रोजीच्या बैठकीतील 
सूचनानुसार बहु क्षेत्र विकास कार्यक्रमाअंतर्गत (MsDP) ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करुन वितरित 
केला आहे, त्याच प्रयोजनार्थ सदर निधी खर्च करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अन्य 
प्रयोजनाकरिता सदर निधी खर्च केल्यास सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल 
प्रस्तावित योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र + राज्य शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेतून 
अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. 


११. MsDP अंतर्गत मान्यताप्राप्त विकासकामांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी या नात्याने संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, 
पुणे, यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या तरतुदीतून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या 
कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्र शासनास पाठवावे. 
खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी नियंत्रक अधिका- 
यावर राहील. 


१२. यासंदर्भात संदर्भ क्र.(४) येथील शासन ज्ञापनामध्ये नमूद अन्य अटी व शर्ती जशाच्या तशा लागू 
राहतील. 


१३. सदर योजनेंतर्गत केंद्र हिऊ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ - सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७ 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र हिस्सा)(कार्यक्रम), ३१ - सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेतर), (२२३५ ए ५४३),” तसेच राज्य हिछयावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई- 
१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना 
(०१)(१४) अल्पसंख्याक बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) ,३१- सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेतर) (२२३५ ए २३१)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा, 


१४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.८/६/२०१९ अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकांरानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


१६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९११०४१५२६५९९०१४ असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने क 
Dinesh M ae ere ee 


bb099fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2133e 
di 


IN =6adb2bdbbd3bd65 1a8ade806b6e4aea66daa5512e 
Onavane rennet sabe 
(दिं “मा सोनवणे 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः साग्रायो-२०१४/प्र.क्र.१५४/का.७ 


२. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण (प्राथमिक व माध्यमिक) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

७. उप सचिव (का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे. 

९.संचाळक, शिक्षण (प्राथमिक व माध्यमिक) संचालनालय, मुंबई 

१० संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 

११ संचालक, व्यवसाय शिक्षण (प्रशिक्षण) संचालनालय, मुंबई 

१२ विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद/अमरावती/नाशिक 

१३ जिल्हाधिकारी, बुलडाणा, वाशिम, हिंगोली, यवतमाळ, परभणी, जालना, लातूर, बीड,जळगाव 

१४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा, वाशिम, हिंगोली, यवतमाळ 

१५ शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद, जि. बुलडाणा, वाशिम, हिंगोली, 
यवतमाळ 

१६ आयुक्त, महानगरपालिका, परभणी, लातूर 

१७ प्रशासकिय आधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), महानगरपालिका, परभणी, लातूर 

१८ मुख्याधिकारी, नगरपालिका, जालना, परळी वैजनाथ, 

१९ प्रशासकिय आधिकारी, (प्राथमिक/माध्यमिक), नगरपालिका, जाळना, परळी वैजनाथ, 
उदगीर. 

२० उप सचिव, मा.मुख्य सचिव, यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

२१ मा.मंत्री /मा.राज्य मंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२२ अवर सचिव (का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२३ अवर सचिव (आस्थापना), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४ अवर सचिव (आस्थापन), माहिती व तंत्रज्ञान विभाग/ संचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई 

25 प्रधान सह़ागार, CSC e- Governance Service India ॥0. Electronics Niketen, 3 rd Floor, 
DeitY, 6 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 11 0003 (CSC-SPV) 

२६ वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४/ व्यय -४ मंत्रालय, मुंबई. 

२७ नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 

२८ निवड नस्ती, (का.७) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


